परभणी जिल्ह्यातील पुर्णा तालुक्यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत व ग्रामीण 
मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक -२८ नोव्हेंबर, २०२२ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./मु.अ. नां./प्रआ/३११८, दि.१६/११/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
परभणी जिल्ह्यातील पुर्णा तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत 
व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, परभणी यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, परभणी यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते राज्यमार्ग म्हणून व प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, परभणी यांचा ठराव विचारात घेऊन परभणी जिल्ह्यातील पुर्णा तालुक्यातील खालील रस्ते 
राज्यमार्ग तसेच प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत i 
रस्त्याचा व करावयाची । नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 

(कि.मी. 
राज्यमार्ग 
राममा-७५२(के) पासून दैठणा | प्रमुख जिल्हा । (०/०० ते ५१/०० | 49.00  । राज्यमार्ग 


धानोरा काहे बानेगाव कळगाव महागाव 
निळा खुजडा मिरखेल त्र प्रजिमा-१४ 
ला मिळणारा रस्ता. 


प्रजिमा-२५ पासून लोहगाव पिंगळी | इतर जिल्हा | (०/०० ते २७/५००) | २७.५०० | राज्यमार्ग 


देशमुख प्रजिमा-१४ मिरखेल रेल्वे 
स्टेशन-गणपुर-कान्हेगाव-फुकटगाव- 
प्रजिमा-१५ला मिळणारा रस्ता. 


माळसोन्ना वझुर देऊळगाव दुधाटे | मार्ग- १५ ५१.०० कि.मी. कि.मी. । क्रमांक-४४५ 


रामा-२३५ ते Tz जवळा पिंपरी मार्ग-१२ २७.५०० कि.मी. कि.मी. क्रमांक-४४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४४/नियोजन-२ 


पांगरा-लासिना-पिपळा-लोखंडे-ळोन- | इतर जिल्हा | (०/०० ते ३/५०० | ३५.५०० | राज्यमार्ग 
खुर्द-वाई-चुडावा-रामा-६१-चांगेफळ- |  मार्ग-४२ ३.५०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४४७ 
तात वाडी-धानोरा SS es ले 
मार्ग-४५ २०.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/०० ते १२/००) 
मार्ग-१५ १२.०० कि.मी. 
एकूण ११४.०० 
कि.मी. 
प्रमुख जिल्हा मार्ग 
पिपरी देशमुख ते सुकी ते इजिमा-१२- | ग्रामीण मार्ग-१८ | (०/०० ते ५/००) १४.००  । प्रमुख जिल्हा 
गणपुर-ते प्रजिमा-१५ ते खांबेगाव ते ५.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४६ 
रामा-६१ ला मिळणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग-२८ | (0/00 ते ४/००) 
४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-३३ | (०/०० ते १/५००) 
१.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५८ | (०/०० ते १/५००) 
१.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५९ | (०/०० ते २/०० 
२.०० कि.मी. 
रामा-६१ ते फुलकळस ते देऊळगाव | ग्रामीण मार्ग-७६ | (०/०० ते ६/००) १०.०० । प्रमुख जिल्हा 
दुधाटे ते खंडाळा रस्ता. ६.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४७ 
ग्रामीण मार्ग-५७५ | (०/०० ते ४/०० 
४.०० कि.मी. 
श्वर प्रजिमा-९ ते संदलापूर ते | ग्रामीण मार्ग-०१ | (०/०० ते 3/400) | १२.४०० | प्रमुख जिल्हा 
पिंपळगांव बाळापूर ते लक्ष्मण नगर ते ३.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४८ 
रामा-२४९ ते नावकी ते प्रजिमा-१० ला | ग्रामीण मार्ग-११ | (०/०० ते ५/०० 
मिळणारा रस्ता. ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-२५ | (०/०० ते ०/८००) 
०.८०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-९२ | (०/०० ते 3/400) 
3.१०० कि.मी. 
एकूण ३६.४०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील परभणी जिल्ह्यातील राज्यमार्ग रस्त्यांच्या 


एकूण लांबी लांबीत ११४.०० कि.मी. ने वाढ होवून राज्यमार्गाची लांबी (२६१४.८५० -- ११४.००) म्हणजेच 
२७२८.८५० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३६.४०० कि.मी. ने वाढ होऊन 
एकूण लांबी (१३०५.८८० -- ३६.४००) म्हणजेच १३४२.२८० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३६.४०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( २९०४.८४०-३६.४००) म्हणजेच 
२८६८.४४० कि.मी. इतकी होईल. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४४/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२११२९१२०७१७४५१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN = 
KACHARE : 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
कराव) 

३) जिल्हाधिकारी, परभणी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 AI रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


nN S&S 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


